आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, मुंबई यांचे 
कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील प्रस्तावित २५७१ 
अस्थायी व ४४८ अतिरिक्त पदांना सन २०१८-१९ या वर्षी 
दि.१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुविआ-१४१७/प्र.क्र.५७/पदुम-९. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक-१९.१०.२०१८ 


वाचा -: 9) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ-१४१७/प्र.क्र.५७/पदुम-९ दि.२६/०३/२०१८. 
2) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि/२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क./दि.०७/०९/२०१८ 
३) आयुक्त दु.वि.वि.यांचे पत्र क्र.आदुवि-१५(९)/अस्थायी पदे/२०१८-१९/४३०२, दि.२९/०९/२०१८ 


प्रस्तावना: 


आयुक्त ,दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अधिनस्त अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या एकूण ४०९७ 
पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाने दि.३०/०८/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे . 
सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अखत्यारीतील विविध 
कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण २६४० अस्थायी पदे व ५०६ अतिरिक्त पदे 
दि.०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र १.च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे .आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये २६४० अस्थायी पदांपैकी ६९ पदांवरिळ 
कर्मचारी सेवानिवृत्त व इतर विभागात पदस्थापीत झाल्याने उर्वरित २५७१ अस्थायी पदांना व ५०६ अतिरिक्‍त 
पदांपैकी ५८ पदांवरिल कर्मचारी सेवानिवृत्त व इतर विभागात समायोजन झाल्याने उर्वरित ४४८ अतिरिक्त 
पदांना पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केलेली आहे .वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या 
पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती . 

शासन निर्णय :- 


आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी 
वर्गाच्या प्रस्तावित एकूण २५७१ अस्थायी पदे व ४४८ अतिरिक्‍त पदांना दि.१/१०/२०१८ ते दि.२८/२/२०१९ 
पर्यत चालू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. अस्थायी व अतिरिक्त पदांचा 
गोषवारा विवरणपत्र “अ” मध्ये स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात आलेला आहे. 


१. प्रस्तावित पदांपैकी सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळण्यात येतील. 


२. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर ४०९७ पदांसह सर्व एकूण पदांचा 
आढावा घेऊन नेमकी किती पदे आवश्यक आहेत, याबाबतची माहिती शासनास सादर करुन दि.३१/०१/२०१९ 
पूर्वी सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरिय सचिव समितीची मान्यता घेणे आव्यक राहिल. 


3. सावधी व अस्थायी पदांना येत्या दोन ते तीन महिन्यांत नियमित रिक्‍त पदांवर टप्प्याटप्प्याने 


समायोजित करण्यात यावे. समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास पुढील मुदतवाढ देण्यात येणार 
नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४१७/प्र.क्र.५७/पदुम-९. 


४. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पातील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर आदेशा वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क. दि.७/९/२०१८ अन्वये 


द. 


प्रशासनीक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१०१९११३१२७२९०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Naikwade Ashok Shivaji 
DN: CN = Na Ce=IN, 


Naikwade Sahat © Soren 

S = a altel OU = Agriculture And ADF 

सोबत:- विवरणपत्र “अ” As h 0 k S h IvaJ | Date: 2018.10.19 11:37:06 +05'30' 
(अशोक नाईकवाडे) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी , मुंबई-१८ (१० प्रती). 
) जनसंपर्क अधिकारी, आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, वरळी , मुंबई (३ प्रती). 
) उपायुक्त (प्रशासन), आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, वरळी , मुंबई (३ प्रती). 
) उप आयुक्त(वित्तीय सल्लागार), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, वरळी, मुंबई (३ प्रती). 
५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा (पूर्वी मुंबई ५१. 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई-१८. 
) प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प, दापचरी. 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी, 
१०) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
११) सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
१२) आयुक्त पश्युसंवर्धन पुणे / निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
१३) व्यवस्थापक, WAVES व संगोपन केंद्र पालघर, जिल्हा-पालघर 
१४) अतिरिक्‍त आदिवासी आयुक्‍त नाशिक. 
१५) जिल्हाधिकारी व उप आदिवासी आयुक्त ठाणे, 
१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे, 
१७) सर्व शासकीय दूध योजना, 
१८) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक विकास प्रकल्प शहापूर/जव्हार, जि.ठाणे. 
१९) वित्त विभाग व्यय-२ / वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा) / 
२०) कार्यासन क्रमांक पदुम-१६ 
२१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४१७/प्र.क्र.५७/पदुम-९. 


शासन निर्णय क्र. दुविआ-१४१७/प्र.क्र.५७/पदुम-९ दि.१९/१०/२०१८ सोबतचे विवरणपत्र “अ 
दि.०१.१०.२०१८ ते 


दि.३०.०९.२०१८ 
पर्यत पदांना मंजूरी 060 
योजणे चे जावे पर्यत मंजूरी आवश्‍यक 
कार्यालय/ नांव प्राप्त पटे 


अस्थायी | अतिरिक्त | अस्थायी | अतिरिक्त 


र पड अगे 


शासकीय दूध योजना, अहमदनगर व शित. केंद्र, ब्राम्हणपाडा, त a 
तिसगांव, अकोले, राजूर, जामखेड, नारायणगव्हाण. 


शासकीय दूध योजना, वणी व शासकीय शितकरण केंद्र, Fo - | a | - | 


शासकीय दूध योजना, धुळे व शासकीय शित. केंद्र, तळोदा, नंदूरबार 

व साक्री. = : vs : 
शासकीय दूध योजना, चाळीसगांव. 1 - | २ | - | 
शासकीय दूध योजना, नाशिक व शासकीय शितकरण केंद्र, चांदवड. 


शासकीय दूध योजना, परभणी व शासकीय शित. केंद्र, गंगाखेड, 
हिंगोली द्र ८ ६२ 9 
शासकीय दूध योजना, औरंगाबाद व शित. केंद्र, कन्नड, जालना, 

वैजापूर, सिल्लोड ५७ ८ 4g G 
j 


शासकीय दूध योजना, भूम व शासकीय शितकरण केंद्र, परांडा. 
शासकीय दूध योजना, नांदेड व शितकरण केंद्र, नरशी. Gd 


शासकीय दूध योजना, बीड व शितकरण केंद्र, आंबेजोगाई, केज, ६३ १६ ६३ १६ 
माजलगांव. 

शासकीय दूध योजना, उदगीर व शित. केंद्र, उस्मानाबाद, उमरगा 

मुरुड, निलंगा. 

शासकीय दूध योजना, नांदुरा व शित. केद्र, मातोळी, चिखली 

खामगांव. 

शासकीय दूध योजना, अकोला व शासकीय शितकरणकेंद्र, वासिम. | ५३ | Bf 43 | ४ 
MMH दूध योजना, अमरावती व शितकरण केंद्र, परतवाडा, 

मोर्शी ; e : 
शासकीय दूध योजना, यवतमाळ व शितकरण केंद्र, पुसद, मारेगांव fae क ee | 


शासकीय दूध योजना, गोंदिया व शित. केंद्र, भंडारा, तुमसर 
कोहमारा, सातगांव 


शासकीय दूध योजना, वर्धा व शासकीय शितकरण केंद्र,मनसर. ५१ 1 - | ५१ 1 - | 
शासकीय दूध योजना, मिरज व शितकरण केंद्र, जत, शिराळा. हि वि 


शासकीय दूध योजना, पुणे व शितकरण केंद्र, ओतूर, इंदरी (मावळ). ४५ Be ४५ ४५ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४१७/प्र.क्र.५७/पदुम-९. 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


शासकीय दूध योजना, महाबळेश्वर व शितकरण केंद्र, षु २ 4 3 


शासकीय दूध योजना, सोलापूर व शितकरण केंद्र, बार्शी, अकलूज, व २ २ 
सांगोला. 

शासकीय दूध योजना, सातारा व शितकरण केंद्र, वडूज, पारगांव, 

फलटण 5 र्ण न 


शासकीय दूध योजना, चिपळूण 1 - | १२ | - | 
शासकीय दूध योजना, कणकवली व शित.केंद्र. कोलगांव. १५ P= | १५ | - | 
शासकीय दूध योजना, खोपोली. p= | a f= | 
शासकीय दूध शितकरण केंद्र, सरळगांव. 1 - | ६ | - | 
पशुपैदास व संगोपन केंद्र, पालघर. p= | a | - | 
प्रकल्प अधिकारी, दापचरी व शितकरण केंद्र, दापचरी. | .| 
दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका अभ्यासक्रम, 

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी (सर्वी. |, ae | १५९ | - | 


२९ जिल्हयाच्या ठिकाणी जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी २६३ २६३ 
कार्यालये. 
बिगर आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसाय जास्तीत जास्त चालना १९ २ १९ २ 
देण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके. 
आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसायात जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या 

सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके योजना २१ २१ 
दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी प क 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील वैयक्तिक पदे p= | ८२ | - | 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी. | १०० | - | qo | - | 
नियंत्रक, गुरे नियंत्रण कार्यालय, गोरेगांव. २३ | - | २३ | - | 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगांव, मुंबई. GC ६ BC ५ 
एकूण ४४८ 


Digitally signed by Naikwade Ashok Shivaji 


1 DN: CN = Naikwade Ashok Shivaji, C = IN, 
Naikwade ae 
A h k Sh . an ळकत ते, OU = Agriculture And ADF 

rt it 
5 0 1 IvaJ I Date: 2018.10.1 9 11:37:33 +05'30' 
(अशोक नाईकवाडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


